ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय (खुद्द) तसेच, क्षेत्रिय 
स्तरावरील गुणवंत अधिकारी / कर्मचारी म्हणून गौरव 
करण्याची योजना-२०२०-२०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.9०/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ११ जुले, २०२३. 
वाचा : 
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पुरस्कार-१००५/प्र.क्र.८३६/समन्वय 
कक्ष, दि.०२ सप्टेंबर, २००५. 
शासन परिपत्रक :- 
ग्राम विकास विभागांतर्गत राज्य शासनाच्या तसेच पुरस्कृत अनेक योजना व प्रकल्प राबविले जातात. 
SAN काही योजना/ प्रकल्प राबवितांना संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक places 
पणाला लागते. असे प्रकल्प पूर्ण करताना अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमध्ये विशोष वैयक्तिक ares व गुणवत्त 
आढळून येते. अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्याची योजना शासनाने ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २ सप्टेंबर, २००५ अन्वये सन २००५-२००६ पासून सुरु केली आहे. त्यानुषंगाने 
सन २०२०-२०२१ यावर्षी ग्राम विकास विभागातील मंत्राळयातील (खुद्द) व क्षेत्रिय स्तरावरील गुणवंत अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांना प्रहास्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ या वर्षाकरता खालील प्रमाणे ३७ गुणवंत अधिकारी / 
कर्मचारी यांची पुरस्कारासाठी अंतिम निवड करण्यात आली आहे. 


ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय (खुद्द) 
अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव पदनाम 
iy श्री.प.वि.बाबर अवर सचिव 
२ श्री.सु.उ.राठोड कक्ष अधिकारी 
३ | श्रीमती स्वा.सु.साळवी सहायक कक्ष अधिकारी 
४ | श्री.उ.ज.कावरे सहायक कक्ष अधिकारी 
५. । श्रीमती सं.रा.हरसोळे उच्चश्रेणी लघुलेखक 
६ | श्री.स.आ.सावंत हवालदार 
श्री.प्र.बा.कांबळे शिपाई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.9७०/आस्था-५ 


महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब अधिकारी 


अ.क्र. अधिकारी यांचे नांव 


पदनाम 


पदनाम व कार्यालयाचे नांव 


णि श्री.राजाराम दिघे 


संचालक, 


राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, 
महाराष्ट्र राज्य 


श्री.व्ही.व्ही.सुपेकर सहायक आयुक्‍त (विकास), | विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 
sh WaT जगन्नाथ |गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, गुहागर, जि.रत्नागिरी 
राऊत 
जिल्हा परिषद गट-क व ड कर्मचारी 
विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग 
अ.क्र. | अधिकारी यांचे नांव पदनाम कार्यालयाचे नांव 

गि Tt SAT दत्तात्रय | विस्तार अधिकारी | जिल्हा परिषद, रायगड 
पाटील (सांख्यिकी) 

२ | श्री.उमेश विठ्ठल | पश्ुधन vader, वर्ग- | जिल्हा परिषद, सिधुदुर्ग 
पेंडुरकर ३ श्रेणी-२ 

३ | श्री.संतोष देऊराव | विस्तार अधिकारी | जिल्हा परिषद रत्नागिरी 
भोसले (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-२ 

8 श्री.नेतीन एकनाथ | कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, ठाणे 
घोडके अधिकारी 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग 
अ.क्र. | अधिकारी यांचे नांव पदनाम कार्यालयाचे नांव 

ha श्री.प्रदिप रतन अहिरे | वरिष्ठ सहाय्यक जिल्हा परिषद, नाशिक 

2  श्री.यक्ोक प्रभाकर | वरिष्ठ सहाय्यक जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
कदम 

३ श्री.सतिश मन्सुलाल | शाखा अभियंता जिल्हा परिषद, जळगांव 
शिसोदे 

8 श्री.विलास वासुदेव | विस्तारा अधिकारी | जिल्हा परिषद, जळगांव 
बोंडे (सांख्यिकी) 

५ श्री.मनोज भानुदास | वरिष्ठ सहाय्यक जिल्हा परिषद, नंदुरबार 
अहिरराव 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.9७०/आस्था-५ 


विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 


अ.क्र. | अधिकारी यांचे नांव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
Laer श्री.जितेंद्र बबन चासकर | वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) | जिल्हा परिषद, पुणे 
२ | श्री.शेखर अरविद | सहाय्यक प्रशासन | जिल्हा परिषद, पुणे 
गायकवाड अधिकारी (शिक्षण) 
३ श्री.भरत रामचंद्र पाटील । कनिष्ठ प्रशासन | कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली 
अधिकारी 
४ श्री.महेश मधुकांत शहोडे | कनिष्ठ सहाय्यक लघुपाटबंधारे, कुर्डुवाडी, पंढरपुर, 
जि.सोलापूर 
4 । श्री.राजेश शिवाजी ठाकूर | कनिष्ठ अभियंता जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र. | अधिकारी यांचे नांव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
he श्रीमसलगे विलास | सहाय्यक प्रशासन | जिल्हा परिषद, लातूर 
विठ्ठलराव अधिकारी 
२ | श्रीमती सुनिता | अंगणवाडी पर्यवेक्षिका । जिल्हा परिषद, बीड 
HGRA करांडे 
३ श्री.राजु सुंदरराव | आरेखक जिल्हा परिषद, परभणी 
घनसावंत 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग 
अ.क्र. | अधिकारी यांचे नांव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
गि श्री.संजय सहाय्यक प्रशासन | पंचायत समिती, अमरावती, जिल्हा परिषद, 
शंकरलालजी राठी अधिकारी अमरावती 
Q श्री.विनोद पंजाबराव | ग्राम विकास अधिकारी, | ग्राम पंचायत, परसापुर, पंचायत समिती, 
de अचलपूर, जिल्हा परिषद, अमरावती 
3 श्री.प्रशांत अनंतराव | सहाय्यक प्रशासन | पश्नुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
चुंभळे अधिकारी, 
४ श्री.प्रमोद रायभानजी | वरिष्ठ सहाय्यक पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
थुल 
५ श्री.प्रविण रामकृष्ण | वरिष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम 
राऊत 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.9७०/आस्था-५ 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग 


अ.क्र. | अधिकारी यांचे नांव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
णं श्री.राजु गोवर्धनराव | ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मिर्झापूर (नेरी), पंचायत समिती, 
शोंदरे आर्वी, जिल्हा वर्धा 
2 श्री.आर.एस.सातदेवे | शाखा अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम, उपविभाग चामोर्शी, 
जि.गडचिरोली 
3 श्री.सोमेश्वर बालाजी | विस्तार अधिकारी | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गडचिरोली 
पंधरे (सांख्यिकी) 
g श्री.वैनोद हरीभाऊ | ग्रामविकास अधिकारी | ग्राम पंचायत (वर्धा मनेरी) पंचायत समिती, आर्वी, 
राठोड जि.वर्धा 
५  । श्री.भेजन्द्र तात्याजी | सहाय्यक लेखा | पंचायत सिमती, पोभुर्णा, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 
मसराम अधिकारी 
३. निवड झालेल्या गुणवंत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकांत संबंधित विभाग / कार्यालय प्रमुखांनी 


Wards व सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यांत आला अशी नोंद घ्यावी व तसे संबंधितांना कळवावे. 


8. 


प्रत, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७११११०४१५४७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


DEEPAK 
BALKRISHNA 
RAUT 


Digitally signed by DEEPAK BALKRISHNA RAUT 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=634c9b6f0a7 8aa8dc2a2cad23e9ebda886eae53 
3288a003232dfa51925322f07, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serialNumber=52DEE7DD608E1 BF9A63F1C3E782CDF35 
FEBBFD44B3C12DB9684B5571AEA49117, cn=DEEPAK 
BALKRISHNA RAUT 

Date: 2023.07.13 12:48:20 +05'30' 


(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.9७०/आस्था-५ 


७. सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य (सवी, 
८. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Go 


q षु 


ae 


. मा.मंत्री ( ग्रामविकास), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ग्रा.वि.व पं. रा) ग्रा.वि.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग. 


. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) मंत्रालय, मुंबई 
१६. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२५. 
२६. 
२७. 
२९. 
३०. 
34. 
32. 
33. 
२३४. 


महालेखापाल (१) लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (१) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर 
उपायुक्त (आस्थापना) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर. 
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, नवी मुंबई. 
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर, नवी मुंबई. 
संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरणे अभियान, पुणे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
प्रहास्तीपात्र ठरलेले सर्व अधिकारी / कर्मचारी (विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांचे मार्फत) (६० प्रती) 
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सवी 
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
ग्राम विकास विभागातील सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी. 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ( आस्था-१, आस्था-३ व वित्त-१, रोख शाखा ) ग्रा.वि.वि.मंत्राळय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (पंरा-१) ग्राम विकास विभाग यांना पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्याच्या अनुषंगाने 


पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


२३५. 


निवड नस्ती (आस्था-५ ) ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


